चंद्रपूर (उत्तर चंद्रपूर वनवृत्तातील ९ 
राजपत्रित व ४ अराजपत्रित अशी एकूण 
१३ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 

महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.२७ 
(२०-२१)/१६० दि.०८.०२.२०२१ 

२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
दि.२८.०९.२०२०. 

३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस- 
२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

चंद्रपूर (उत्तर चंद्रपूर) वनवृत्तातीलळ ९ राजपत्रित व ४ अराजपत्रित अशा एकूण १३ (तेरा) 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. चंद्रपूर वनवृत्तातील १३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत चंद्रपूर वनवृत्तातील १३ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल 
व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या 
पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व त्याखालील सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४ 


मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर यांच्या कार्यालयातील :- १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१) (०२) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२ ०१) (०१ वेतन) 
इतर १२ पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती 
(०१) प्रशासन व संरक्षण 
उपशीर्ष (09) (०१) प्रशासन व संरक्षण (वेतन) (२४०६ ००९६) ०१ वेतन 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१६४१०२२९१९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत e 1. 14 Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
बत ना विवरणपत्र OT A S H O K KA S H | N AT H DN: caIN, e-Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8426 1302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a84 
LA K KA S Oece50f14894cd6b0da24, cn=ASHOK KASHINATH LAKKAS 
Date: 2021.03.26 16:44:46 +05'30' 
(अ.का.लकक्‍्कस) 


कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 
) 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर/गडचिरोली/पुणे. 

विभागीय वन अधिकारी ब्रम्हपूरी/वडसा/गडचिरोळी/एकात्मिक घटक, बल्लारशहा. 

ब-१ कार्यासन , फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी ०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४ 
दि.२६.०३.२०२१ 
विवरणपत्र "अ 
चंद्रपूर वनवृत्तातील ९ राजपत्रित व ४ अराजपत्रित अश्ञी एकूण १३ अस्थायी पदे या योजनेतंर्गत सन 
२०२१-२०२२ यावर्षातील दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 
आलेल्या राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/ पदे २०२०- 
२०२१ यावर्षी ज्या झासकीय 
आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवली होती 
त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 


चंद्रपूर वनवृत्त (पुर्नरचित वनवृत्त) 
शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४, 
२९.८.१९८३ दि.२८.०९.२०२० 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ 
पदे ज्या शासकीय 
आदेशान्वये निर्माण केली 
त्या आदेशाचा क्रमांक आणि 
दिनांक 


अस्थायी 
पदांची 


पदांचे नाव 


सहाय्यक शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसंरक्षक १८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ०२/२०/प्र.क्र.७१/फ-४, 
२९.८.१९८३ दि.२८.०९.२०२० 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
२९.८.१९८३ दि.२८.०९.२०२० 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
१८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४, 
२९.८.१९८३ दि.२८.०९.२०२० 


विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
अधिकारी १८८०/प्र.क्र.२/फ-२ दिनांक | ०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
२९.८.१९८३ दि.२८.०९.२०२० 


गडचिरोली वनवृत्त (पुर्नरचित वनवृत्त) 
शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१८८०/१/फ-२ दिनांक | ०२/२०/प्र.क्र.७१/फ-४, 
२९.८.१९८३ दि.२८.०९.२०२० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.9१/फ-४ 


शा.नि.क्र. एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
दि.२८.०९.२०२० 


शा.नि.क्र.एफडीएम- 
१२५९/८८६४६/फ-१ 
दि.२७.११.१९८१ 


सहाय्यक 
वनसंरक्षक 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
१२५९/८८६४६/फ-१ ०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
दि.२७.११.१९८१ दि.२८.०९.२०२० 


शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
१२५९/८८६४६/फ-१ ०२/२०/प्र.क्र.9७१/फ-४, 
दि.२७.११.१९८१ दि.२८.०९.२०२० 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), पुणे 
विभागीय वन शा.नि.क्र.एमएफएस- शा.नि.क्र. एफएसटी- 
अधिकारी २००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ | ०२/२०/प्र.क्र.७१/फ-४, 
(भूमी व -८ दि.२२.१२.२०११ दि.२८.०९.२०२० 
कॅम्पा) मुख्य 


वनसंरक्षक 
(प्रा), पुणे 
अंतर्गत) 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


